तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना... 
(अमरावती विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.१५५/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, 2023 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) मधील तरतूदींनुसार खाली 
नमूद केलेल्या तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांना प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव पदस्थापना व आदेशा दि. बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र. 

(१) (2) (3) (8) 

: . _ श्रीमती पुष्पा शासन आदेठा रकाना क्र.३ येथील आदेशात अंशत: 


दाभेराव सोळंके दि.३०.०६.२०२३ अन्वये बदल करुन तहसिलदार अंजनगाव 
तहसिलदार झरीजामणी  ।सूर्जी, जि.अमरावती या रिक्‍त पदावर 
जि.यवतमाळ येथे 
पदस्थापना 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून त्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रुजू होणे अनिवार्य आहे. 

३. संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.inal ई-मेलव्दारे / टपालाव्दारे शासनास त्वरीत कळवावे. 

४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले 
नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.१८६/ १६/ 
कार्यासन १४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत 
संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन”(&॥&5 non) म्हणून गणला 
जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७ ६/ई- ३ 


६. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू 
नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास 
ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


9. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


on सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००४१६५६२३४६१९ असा आहे. हा BST 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH. 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
‘AND FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=c79815c89488c7 17b56e1ae0b06802c87d32501 1bO6b9F 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
© विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 
प्रत, 
«७ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
© मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 
«७ प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचेमार्फत). 
७ उप सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


